समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) 
कार्यक्रमासाठी पहिल्या हप्त्याचा आवर्ती / 
अनावर्ती निधी (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना हिस्सा) वितरीत करणेबाबत 
(केंद्र व राज्य हिस्सा). 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११/भाग-३/एस.डी-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १७ जानेवारी, २०२० 


वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पीआरई-२०००/(२७४०/प्राशि-१, 
दि. १८/०१/२००२ 

२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 

३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 

४) केंद्र शासन, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली आदेश क्रमांक : ७-२/२०१९-|७-१२ 
(ST), दिनांक २८/०९/२०१९ 

५) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांचे पत्र क्र.मप्राशिप / 
लेखा-२/पहिला हप्ता(581., SAP (Gen.), SC, ST) निधी मागणी/२०१९-२०/२८८१, 
दि.१६/१०/२०१९ 

६ आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.१५/०१/२०२० 


प्रस्तावना:- 


समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण (केंद्र : 
राज्य) ६०:४० असे आहे. केंद्र शासनाने दिनांक २८/०९/२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये केंद्र शासनाचा 
पहिल्या हप्त्याचा (अनुसूचित जमाती उपयोजना हिस्सा) (आवर्ती-अनावर्ती) रु.३९,८७,७३,०००/- 
(रु.एकोणचाळीस Het Gavel लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतका निधी राज्याच्या एकत्रित 
निधीत जमा केलेला आहे. सदर निधीच्या प्रमाणात राज्य हिस्याचा निधी रु.२६,५८,४८,६६७/- 
(रु.सव्वीस कोटी अठ्ठावन्न लाख अठ्ठेचाळीस हजार सहाशे सदुसष्ट फक्त) (आवर्ती--अनावर्ती) इतका 
येतो. 


राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.५ येथील 
पत्रान्वये केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८०/अर्थोपाय, दि.२२/१०/२०१९ अन्वये 
केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. 
आदिवासी विकास विभागाने दिनांक १५/०१/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये (२२०२ आय ६४८) 
केंद्र हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली रु.३९,८७,६३,०००/- इतका निधी व (२२०२ आय ६५७ राज्य 
हिस्सा या लेखाशिर्षाखालील १-वेतन व ३६- सहायक अनुदाने या उद्दीष्टाखालील रु.४.०० कोटी 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११/भाग- ३/एस.डी- १ 

निधी ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या उद्दीष्टाखाली पुनर्वितरीत करुन रु.२४,०३,०५,०००/- 
इतका निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. याबाबतचा शासन निर्णय खालीलप्रमाणे आहे. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


केंद्र शासनाने समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षण) योजनेकरिता उपलब्ध करुन दिलेला पहिल्या 


हप्त्याचा आवर्ती/अनावर्ती (अनुसूचित जाती उपयोजना हिस्सा) निधी रु.३९,८७,७३,०००/- (रुपये 


एकोणचाळीस कोटी सत्याऐंशी लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) व त्याप्रमाणात राज्य हिस्सा निधी 


रु.२४,०३,०५,३६४/-(रु.चोवीस कोटी तीन लाख पाच हजार तीनशे चौसष्ट फक्त) असा एकूण 


रु.६३,९०,७८,३६४/- (रुपये त्रेसस्ट कोटी नव्वद लाख अटठ्ठ्याहत्तर हजार तीनशे चौसष्ट फक्त) 


(रु.५७,९३,४३,३३३/- आवर्ती व रु.५,९७,३५,०३१/- अनावर्ती) इतका निधी खालील विवरणपत्रात 


दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्याकडे समग्र शिक्षा कार्यक्रमाच्या 


(प्राथमिक शिक्षण) अंमलबजावणीसाठी या आदेझान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर विवरणपत्रातील स्तंभ wy येथील वितरीत करावयाची तरतूद स्तंभ H.2 येथील 


लेखाशिर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्च करण्यात यावी. 


अ. लेखाशिर्ष सन २०१९-२० या वर्षात वितरीत करावयाची 
क्र अर्थसंकल्पिय तरतूद तरतूद 
fel २ ३ Lo 


| "मागणी क्रमांक टी-५, २२०२, सर्वसाधारण |  रु.१५०.८७१३ कोटी । रु.३९,८७,७३,०००/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (१०) समग्र 
शिक्षा अभियान (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना (TSP), (केंद्र हिस्सा go टक्के), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२६४८) 


२ | "मागणी क्रमांक टी-५, 2202, सर्वसाधारण रु.४६.०००२ कोटी रु.२४,०३,०५,३६४/- 
शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, ७९६-जनजाती 
क्षेत्र उपयोजना, (09) जनजाती क्षेत्र 
उपयोजनांतर्गत योजना, (०१) (११) समग्र 
शिक्षा अभियान (अनुसूचित जमाती 
उपयोजना (TSP), (राज्य हिस्सा Yo टक्के), 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
(२२०२॥६५७)" 


एकूण रु.६३,९०,७८,३६४/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११/भाग-३/एस.डी-१ 
२. वित्त विभागाच्या दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या सर्व बाबींची पूर्तता होत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित केलेला निधी केंद्र शासनाचे दि.२८/०९/२०१९ रोजीच्या 


आदेशामध्ये दिलेल्या निदेशानुसार समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षणाच्या चाळू योजनांच्या 


आवर्ती/अनावर्ती खर्चासाठी खर्च करावा. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या 


तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक 


लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्‍तीक 
लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 

४. खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात 
सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 


५. अनुसूचित जमाती या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या 


खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय /उप लेखाशिर्षनिहाय साध्य 
झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ.माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 


नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न 


चुकता पाठवावी. 


६. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात व आदिवासी 


उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात विविध योजनांवर Hor खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 


दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाळा आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील 


योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर लक्ष ठेवता येईल. 


७. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना 


क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घ्याव्यात आणि 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील क्षेत्रात फक्त वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात. 


८. सदर खर्च वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या शासन 


परिपत्रकातील सूचनांनुसार करण्यात यावा. सदर निधी आहरीत करुन वितरीत करण्यासाठी 


अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (लेखा शाखा), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, यांना 


"आहरण व संवितरण अधिकारी" तर उप सचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय 


यांना "नियंत्रक अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसए-२०१९/प्र.क्र.१११/भाग-३/एस.डी-१ 


९. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०१/०४/२०१९ व दि.०८/०७/२०१९ च्या 


शासन परिपत्रकान्वये, वित्त विभागाच्या अर्थोपाय शाखेने अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८०/अर्थोपाय, 


दि.२२/१०/२०१९ अन्वये तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या दि.१५/०१/२०२० रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११७१७१७४७३९२१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shank 


Rajendra ae ee 
Shankarrao Pawar =siirascrssisss evra hanaraoPona 
(राजेंद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


) 

) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव 

) मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


ल 


4 

आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नीरोड, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर 

qo) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई - ६३ 

११) सर्व वरिष्ठ लेखा परीक्षक (शिक्षण विभाग) 

१२) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 

१३) उप सचिव (प्रशासन), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) वित्त विभाग, (व्यय-५ / अर्थसंकल्प शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 
) 


£93) 


XN ७. 


vo 


१५) अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६) अवर सचिव, लेखा शाखा, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७) निवड नस्ती (एस.डी.१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


